जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२२-२३ 
अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना 
स्थगिती देऊन फेरआढावा घेण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : डीएपी १०२२/प्र.क्र.१२९/का.१४८१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - ०४ जुलै, २०२२ 


परिपत्रक 


नियोजन विभागामार्फत प्रतिवर्षी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 


जिल्हानिहाय नियतव्यय कळवून जिल्ह्यांच्या आराखड्याचे WOU तयार करण्याच्या सूचना 


जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांना देण्यात येतात. जिल्हाधिकारी 


आराखड्यांचे Wey तयार करुन जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करतात. या 


आराखड्यात कोणत्या जिल्हास्तरीय योजनांसाठी किती निधी ठेवावा याबाबत जिल्हा नियोजन 


समित्या निर्णय घेत असतात. 


२. सर्व जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती यांच्या नव्याने 


नियुक्त्या नजिकच्या काळात होणे अपेक्षित असून जिल्हा नियोजन समितीच्या नवीन नामनिर्देशित व 
विशेष निमंत्रीत सदस्यांसह जिल्हा नियोजन समित्यांचेही पुनर्गठन होणे अपेक्षित आहे. या 


पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ च्या कलम १२ 


मधील तरतूदीनुसार राज्य शासनास प्राप्त अधिकारान्वये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 


२०२२-२३ अंतर्गत दिनांक १ एप्रिल, २०२२ पासून आजतागायत विविध योजनांतर्गत कामांना 


देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती देण्यात येत आहे. तसेच नवीन पालकमंत्री 


महोदयांच्या नियुक्त्या झाल्यानंतर सदर प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामांची यादी पालकमंत्री 


महोदयांच्या पुनर्विळोकनार्थ सादर करुन ती कामे पुढे चाळू ठेवावीत किंवा कसे याबाबत नवनियुक्त 


पालकमंत्री महोदयांच्या सहमतीने निर्णय घेण्यात यावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः डीएपी १०२२/प्र.क्र.१२९/का.१४८१ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७""/"५/.॥8१॥१/१9॥॥॥.90०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०७०४१६१९२३३११६ असा आहे. 


हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 
S A N J E EV postalCode=400032, st=Maharashtra, 

25. 5b15468c26cd7 9b 1 39338 1092c74fb350 1 bf565f466dec2 
13 ‘SFA4DEA 10E909A007981 CEAFOF1CSA4SD, 


, -457F70F 
H A R | S H Cc H A N D RA D H U R | serialNumber=F95SEDB9F98089D5B84355354FDE7CA14F577C3C2B384D076 


£4614388B1F5E7A, cn=SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 


(4.8. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, 

२. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, 

३. विभागीय आयुक्‍त (सर्वी 

४. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती (सर्व) 
५. उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, (सर्व) 

६. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती (सवी 

७. निवड नस्ती, का.१४८१, नियोजन विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


